आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाच्या 
कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
बांधील बाबींकरीता निधी वितरण. 
(मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ११मार्च, २०२२. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि. २४ जुन २०२१, दि. १४ 
ऑक्टोबर, २०२१. 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ०३ फेब्रुवारी, २०२२. 

३. शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र. बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
दि.२८.०४.२०२१, दि.१७.०५.२०२१, दि.१.०६.२०२१, दि.२.०६.२०२१, दि.१५.०६.२०२१, 
दि.१८.०६.२०२१, दि.२४.०६.२०२१, दि.५.०७.२०२१, दि.४.०८.२०२१, दि. १.०९.२०२१, दि. 
३०.०९.२०२१, दि. ३.११.२०२१, दि. २४.१२.२०२१, दि. ०६.०१.२०२१, दि. २४.०१.२०२२, दि. 
०२.०२.२०२२ व दि. २१.०२.२०२२. 

प्रस्तावना : - 


आर्थिक FY सन 2029-22 करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तीय उपाययोजना करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर वेळोवेळी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार आदिवासी 
विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चांतर्गत समाविष्ट योजनांच्या वेतन बाबीकरीता अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीच्या ९० % व इतर कार्यालयीन उद्दीष्टांकरीता ५० % मर्यादेत निधी संदर्भाधीन क्र. 3 येथील 
शासन निर्णयांन्वये संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आलेला होता. 


आता संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन परिपत्रकान्वये वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या (अ) बाब क्र. ०१- 
वेतन, ०२-मजुरी व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या करीता ९५ % मर्यादेत (ब) बाब क्र. ०६- 
दुरध्वनी,वीज व पाणी शुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च व १४-भाडेपट्टी व कर 
याकरीता ९० %,मर्यादेत (क) बाब क्र. २८-व्यावसायिक सेवा, ३४-शिष्यवृत्ती करीता ८५ % मर्यादेत 
तसेच (ड) बाब क्र. ०३- अतिकालिक भत्ता करीता ८० % मर्यादेत तर बाब क्र. १९-आहार खर्च, २१- 
पुरवठा व सामुग्री, २४-पेट्रोल, तेल व वंगण व २७- लहान बांधकामे या बाबीकरीता ७५% मर्यादेत 
निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सन २०२१-२२ या चालु आर्थिक 
वर्षाकरीता सदर वाढीव उपलब्ध करुन दिलेल्या मर्यादेपैकी नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्त, 
आदिवासी विकास नाशिक यांनी केलेल्या सुधारीत मागणी प्रमणे निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली 


सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना ५ प्रमाणे निधी 
संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


cd 


सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केल्याप्रमाणे एकुण रु. ७४१९.९० लाख इतका निधी 


अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च करावा. 


३. 


विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 


अधिपत्याखाळीळ आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१, दि. १४.१०.२०२१, दि.०३.०२.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


टु. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये 


प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण 
प्रणाळीवर (BEAMS) उपलब्ध करून दिलेल्या मर्यादेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१८२८२५९३२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


०८ WwW A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by RAVINDRA D AUTE 


ig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCod 

‘Maharasht 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4acledf3 
£2c6e69e25F4108, 


pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F 7613, 
INumber=CA98EFAC3 17508AB9B5820B47955BC 1BABB173F2 
ae BD816ED91 ASB6BOF 16C, RAVINDRA D AUTE 
रविंद्र दि | 16:07:14 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ , नाशिक 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 


. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६,दि.११.०३. २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
योजनेचे नांव बाब/ Bele =| २०२१-२२ साठीची सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक अर्थसंकल्पिय वितरीत करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
[१ | २ ३ FB 4 & 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


| (०१(०१) आदिवासी विकास | ०३- ९०० ९० 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय यंत्रणांचे | अतिकालिक 
बळकटीकरण कार्यक्रम खर्च) | भत्ता 
(२२२५१३९३) ०६- दुरध्वनी, १०००० १००० 
वीज व पाणी 
शुल्क 
१०-कंत्राटी ६००० २४०० 
सेवा 
१३- १२०००० ३०००० 
कार्यालयीन 
खर्च 
२७-लहान ४००० १००० 
बांधकामे 
एकूण (२२२५ १३९३) १४०९०० ३४४९० 
(०१)(५९) आदिवासी मुलांसाठी व | ०६- दुरध्वनी, १४०००० १४००० 
मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह | वीज व पाणी 
(कार्यक्रम खर्ची (२२२५०७२५) शुल्क 
३ १०-कंत्राटी १००००० २०००० 
सेवा 
१३- ६०००० २०००० 
कार्यालयीन 
खर्च 
एकूण (२२२५ 0७२५) ३००००० ५५००० 
४ | (०१६० आश्रमशाळा | ०२-मजूरी ५०००० २२५०० 
समुह(कार्यक्रम खर्ची oe. दुरध्वनी, व्य 3६5०0 
(२२२५७३४) वीज व पाणी 
शुल्क 
१०-कंत्राटी ५००००० ५०००० 
सेवा 
१३- १००००० २०००० 
कार्यालयीन 
खर्च 
१९-आहार खर्च २१००००० ८२५००० 
एकूण (२२२५ 0७३४) २८४०००० ६५३५०० 
एकूण-२२२५ ३२८०९०० ७४१९९० 


आयुक्‍त,आदिवासी 
विकास,नाशिक 


RAVINDRA D 


AUTE 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

2.5.4.20=f05a69 13f9dee 1f453c9a 1 c5a89d8c4897737ba8e4acdedf 
3f2c6e69e25f4108, 

pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD 1E334FAC78848FBF7F7613, 
serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F2 
0D25ABD816ED91 A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 

Date: 2022.03.11 16:07:43 +05'30' 


